Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ . 


अंक १३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


, 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५८ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ , दिनांक ३० मार्च , २०२१ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९६६. 


क्रमांक टिपीएस -२६१ ९ - २७८४ - प्र.क्र .५१ - नवि - ९ -२०२० . 


ज्याअर्थी , वर्धा शहराची ( सुधारीत ) विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा . ३७ वा ) ( यापुढे 
“ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे . ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र . टिपीएस - २६०१-१३८० - प्र.क्र .६० ( डी ) 
२००२ - नवि - ९ , दि . ० ९ जानेवारी २००४ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २५ फेब्रुवारी २००४ पासून अंमलात आलेली आहे . ( यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे संबोधले आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेत , मौजा वर्धा येथील नझूल शिट क्रमांक १ ९ भूखंड क्रमांक १४ व ११ / १ अ मधील क्षेत्र १२७४५.० चौ.मी. 
ही जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे . ) आरक्षण क्रमांक ३३ “ व्हेज मार्केट व शॉपिंग सेंटर " या आरक्षणामध्ये समाविष्ट आहे ( यापुढे 
“ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे . ) ; 


आणि ज्याअर्थी , वर्धा नगर परिषद , वर्धा यांनी नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे " उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे . ) म्हणून , त्यांच्या 
सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . १७ , दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१ ९ नुसार उक्त आरक्षणाचे समुचित प्राधिकरण नगर परिषद वर्धा ऐवजी कृषी उत्पन्न बाजार 
समिती , वर्धा करण्याचे ठरवून त्याअनुषंगाने , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( १ ) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल 
प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे . ) ; 


आणि ज्याअर्थी , आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल मान्य 
करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे . 


( 
१ 
) 


ना . - एक - अ -१ ( १५१० ) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ९ जानेवारी , २००४ ची विकास योजना 
मंजुरीची अधिसूचना सुधारीत करण्यात येत आहे . 

“ उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ९ जानेवारी , २००४ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे 


नोंद 


मौजा वर्धा येथील नझूल शिट क्रमांक १ ९ भूखंड क्रमांक १४ व ११ / १ अ क्षेत्र १२७४५.० चौ.मी. क्षेत्रावरील जागा नकाशात दर्शविल्यानुसार 
आरक्षण क्रमांक ३३ “ व्हेज मार्केट व शॉपिंग सेंटर " या आरक्षणासाठी समुचित प्राधिकरण नगर परिषद वर्धा ऐवजी " कृषी उत्पन्न बाजार समिती , 
वर्धा ” करण्यात येत आहे . 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा , मुख्याधिकारी , वर्धा नगर परिषद , वर्धा , जिल्हा वर्धा यांचे कार्यालयात , 
नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे . 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


प्रणव कर्पे , 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 , Dated the 30th March , 2021 . 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966.— 


No. TPS - 2619-2784 - C.R. - 51 - UD - 9-2020. 


Whereas , Development Plan of Wardha ( Revised ) City has been sanctioned by the Government 
videUrban Development Department's Notification No. TPS - 2601-1380 - C.R. - 60 ( D ) -2002 - UD - 9 , dated 09th 
January 2004 and has come into force with effect from 25th February 2004 ( hereinafter referred to as " the 
said Development Plan " ) under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
( Mah . XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as “ the said Act " ) ; 


And whereas , in the said Development Plan , land bearing Nazul Sheet Nos . 19 , Plot No. 14 & 11 / 1A 
area admeasuring about 12745.0 Sq . Mt. of Mouja Wardha ( hereinafter referred to as " the said Land " ) are 
reserved for Site No. 33 " Vegebale Market & Shopping center ” ( hereinafter referred to as “ the said Reser 
vation " ) ; 


And whereas , the Wardha Municipal Council , Wardha being the Planning Authority ( hereinafter 
referred to as " the said Planning Authority ' ) , vide its General Body Resolution No. 17 , dated 16th February 
2019 has resolved to appoint appropriate authority as Agricultural Produce Market Committee instead of 
Wardha Municipal Council for the said reservation . Accordingly after following all the legal procedure as 
per the provisions of sub - section ( 1 ) of Section 37 of the said Act submitted a modification proposal to the 
Government for its sanction ( hereinafter referred to as “ the said Proposed Modification " ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


3 


And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of opinion that the said proposed Modification should be 
sanction . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the 
said Act , the Government hereby , sanctions the said Proposed Modification and for that purpose amends 
the aforesaid Notification dated the 09-01-2004 as follows . — 


“ In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 9th January 2004 sanctioning the 
said Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry ” 


ENTRY 


" The land bearing Nazul Sheet Nos . 19 , Plot No. 14 & 11 / 1A area admeasuring 12745.0 Sq . Mt. 
are reserved for Site No. 33 " Vegetable mrket & Shopping Center " . The Appropriate Authority for this 
reservation shall be Agricultural Produce Market Committee instead of Wardha Municipal Council as shown 
on plan . " 

A copy of the said Notification , along with the part plan showing the aforesaid sactioned modification , 
shall be available for inspection of the general public , in the Office of the Chief Offcer , Wardha Municipal 
Council , Wardha during office hours on all working days for a period of on month . 


This Notification shall also be available on the Government web site www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRANAV KARPE , 


Section Officer . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६० . 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , यांजकडून 


क्रमांक जिपव - ग्रापं . - अनुदान - वशि - १७१-२०२१ . - 


सेवाग्राम विकास योजनेच्या क्षेत्रातील मौजा सेवाग्राम ग्रामपंचायत सेवाग्राम , ता . जि . वर्धा येथील श्री . संजय पुंडलीकराव मानमोडे व इतर दोन , 
रा . सेवाग्राम , ता . जि . वर्धा यांचे मालकीचे शेत सर्वे क्र . ८७/१ व ८७/२ एकूण आराजी ५.५४ हे.आर कृषि क्षेत्रामध्ये समाविष्ट जमिनीचे मधून काढून 
रहिवासी झोन मध्ये बदल करणेबाबत . 


ग्रामपंचायत सेवाग्राम मधील जिल्हा परिषद , वर्धा कक्षेतील शेत सर्वे क्रमांक ८७/१ व ८७/२ मध्ये विषयांकित बदल करण्याकरीता चा प्रस्ताव 
शासनाकडे सादर करावयाचा असल्याने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक १४ जून , १ ९९ ० 
चे क्रमांक वियो - सेवाग्राम- ( बिनप ) -टिपीव्ही - ६-७६९१- नुसार वर्धा जिल्हा परिषद ने संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , यांची अधिसूचना 
क्रमांक डिपी - सेवाग्राम - अडमिन -२ , दिनांक १८ मे , १ ९ ७७ द्वारा सेवाग्राम , नांदोरा , कामठवाडा , वरुड आणि बरबडी ह्या ५ ग्रामपंचायतीच्या संपूर्ण 
क्षेत्रासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार वापरण्याची परवानगी दिल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभाग निर्णय क्रमांक टीपीव्ही 
१०८६-३७९ १ - सीआर - १०३-१-८७ नवि -१७ , दिनांक ५ जानेवारी , १ ९ ८७ अन्वये ' ब ' व ' क ' वर्ग नगर परिषद तसेच बिगर नगर परिषद 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


शहरांच्या विकास योजनांना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ नुसार अंतिम मंजुरी देण्याबाबतचे अधिकार संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे 
द्वारे दिनांक ३१ मार्च , १ ९९ ० या दिनांकापासून विकास योजना अंमलात आली . करीता सेवाग्राम विकास योजनेनुसार मौजा सेवाग्राम गावाचा विकास 
करण्याचे दृष्टीने वरील मंजूर विकास योजनमध्ये खालीलप्रमाणे किरकोळ फेरबदल करणे आवश्यक आहे . 


मंजूर विकास योजनेतील मंजूर अभिन्यास मौजा - सेवाग्राम ग्रामपंचायत सेवाग्राम , ता . जि . वर्धा येथील श्री.संजय पुंडलीकराव मानमोडे , 
श्री . गणेश परशुरामजी अतकर , श्री . मोहन पुंडलिकराव मानमोडे , रा . सेवाग्राम , तालुका , जिल्हा वर्धा यांचे मालकीचे शेत सर्वे क्रमांक ८७/१ आराजी 
२.८३ हे . आर व सर्वे क्रमांक ८७/२ आराजी २.७१ हे . आर एकूण आराजी ५.५४ हे . आर क्षेत्र आहे . त्यांनी सदरचे क्षेत्राचा वापर निवासी प्रयोजना 
करीता करण्याचे ठरविले आहे . त्या करीता त्यांनी जिल्हा परिषदेकडे दिनांक ४-०१-२०२१ ला कागदपत्रांचे पूर्ततेसह प्रस्ताव सादर करून क्षेत्र बदल 
करण्याची विनंती केलेली आहे . सोबत १. ग्रामपंचायत सेवाग्राम यांचे ठराव क्रमांक दिनांक २७-११-२०२० चे सभेचे ठराव अन्वये सदरचे क्षेत्र बदल 
करण्यास मंजुरी दिलेली आहे . २. जिल्हा आरोग्य अधिकारी , जिल्हा परिषद , वर्धा यांचे पत्र क्रमांक DHO / UIP / Site Insp./19-1579 , Date 29-09 
2020 अन्वये शेत सर्वे क्र . ८७/१ व ८७/२ एकूण आराजी ५.५४ हे.आर क्षेत्र हे रहीवासी करण्यास मंजुरी दिलेली आहे . तसेच जिल्हा परिषद 
सर्वसाधारण सभा विषय क्रमांक ४ , ठराव क्रमांक ४ , दिनांक २४-०३-२०२१ अन्वये उक्त कृषी क्षेत्रात समाविष्ट जमिनीचे रहीवासी क्षेत्रात बदल 
करण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात आलेली आहे . 


सदर प्रस्तावाबाबत सूचित करण्यात येते की , ज्या कुणाला वरील फेरबदलाबाबत काही आक्षेप अथवा सूचना पाठवावयाच्या असतील त्यांनी ही 
सूचना वृत्तपत्रात तसेच महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० दिवसाचे आत मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , वर्धा यांचेकडे 
लेखी स्वरुपात आक्षेप सादर करावेत . विहित मुदतीत आक्षेप प्राप्त झाल्यास त्यांचा विचार करण्यात येईल . सदई किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा 
सेवाग्राम विकास योजनेचा नकाशा कार्यालयील वेळात सर्व दिवशी अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला आहे . 


वर्धा : 


डॉ . सचिन ओम्बासे , ( भा . प्र . से ) , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 

जिल्हा परिषद , वर्धा . 


दिनांक ३१ मार्च २०२१ . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . म . शा . रा . , अ . क्र . ६१ . 


मुख्याधिकारी , नगर पंचायत , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( १ ) [ कलम २१ ( २ ) सह ] नुसार कोरपना नगर पंचायत क्षेत्राची 
विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत . 


क्रमांक न.पं. - बांध - ८५०-२०२१. 


शासने नगर विकास विभागाकडील , शासन निर्णय क्रमांक एमयूएन - २०१४ - प्र.क्र . १०२ / १८ / नवि -१८ , दिनांक २३-०४-२०१५ अन्वये कोरपना 
नगर पंचायत स्थापना केलेली आहे . महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) अन्वये कोरपना नगर पंचायत 
क्षेत्रात नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे . 


सबब महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , चे कलम २३ ( १ ) [ कलम २१ ( २ ) सह ] अन्वये कोरपना नगर पंचायतीने विकास 
योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी विशेष सभेचा ठराव क्रमांक १ , दिनांक २४-०३-२०२१ अन्वये मान्यता दिली आहे . त्यानुसार 
सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( २ ) नुसार कोरपना नगर पंचायत योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या 
क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा कोरपना नगर पंचायतीच्या कार्यालयात , कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी , कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आलेला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल १५-२१ , २०२१ / चैत्र २५ - वैशाख १ , शके १ ९ ४३ 


५ 


ज्या नागरिकांना याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून ६० 
दिवसाच्या आत मुख्याधिकारी , कोरपना नगर पंचायत यांचेकडे लेखी स्वरुपात द्याव्यात . विकास योजना तयार करतांना त्या सूचना / हरकतीचा योग्य 
तो विचार करण्यात येईल . 


. 


कोरपना 
दिनांक ३० मार्च २०२१ . 


सुर्यकांत बंडू पिदुरकर , 

मुख्याधिकारी , 
नगर पंचायत , कोरपना . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२ . 


BY CHIEF OFFICER , NAGAR PANCHAYAT 


Declaration of intention to prepare Development Plan of Korpana Nagar Panchayat u / s 23 ( 1 ) 
[ read with section 21 ( 2 ) ] of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. 


No. NP - Const . - 850-2021. 


Government of Maharashtra in Urban Development Department vide its Notification No. MUN - 2014 / 
C.R. 102 / D - 18 , dated 23rd April 2015 constituted Korpana Nagar Panchayat . It is necessary to prepare 
the Development Plan for the area of Nagar Panchayat as per Section 21 ( 2 ) of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 for Planned Development of the said area . 


Hence , the Korpana Nagar Panchayat by its Resolution No. 01 , Dated 24-03-2021 has given consent 
to declare its intention to prepare Development Plan , as per provision of Section 23 ( 1 ) [ read with Section 
21 ( 2 ) ] of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. Accordingly , this notice is being pub 
lished . 


The plan showing boundary of the area included in Development Plan of Korpana Nagar Panchayat 
is kept open for inspection by the public on office working days , during office hours at the office of the 
Korpana Nagar Panchayat , as required under Section 23 ( 2 ) of the Maharashtra Regional & Town Palnning 
Act , 1966 . 


Any suggestion / objection of the public in this regard , may be forwarded in writing to the Chief Officer , 
Korpana , Nagar Panchayat within a period of 60 ( sixty ) days from the date of publication of this notice in 
Maharashtra Government Gazette . The suggestion / objection shall be duly considered while preparing 
the Development Plan . 


Korpana : 
Dated the 30th March 2021 . 


SURYAKANT BANDU PIDURKAR , 

Chief Officer , 
Nagar Panchayat , Korpana . 


ना . - एक - अ -२ ( १५१० ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


